कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषद, जि.नागपूर व 
आरमोरी नगरपरिषद, जि.गडचिरोली साठी 
महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील अधिसूचीत 
करण्यात आलेल्या पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
निर्धारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.३९/नवि-१४ 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४ था मजला), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ:- नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 


प्रस्तावना: - 

संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील अधिसूचीत करण्यात आलेल्या पदांचे 
नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रमाण निश्चिती व त्यानुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चितीस मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार नगरपरिषदेचा वर्ग व लोकसंख्या विचारात घेऊन, पदांचे सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, हद्दवाढीमुळे कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषद, जि.नागपूर व 
नगरपंचायतीचे नगरपरिषदेत रुपांतर झाल्यामुळे आरमोरी नगरपरिषद, जि.गडचिरोली बाबत तेथील लोकसंख्येनुसार 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अनुज्ञेय असलेल्या परिशिष्टानुसारचा आकृतीबंध निर्धारित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

कळमेश्वर नगरपरिषद, जि.नागपूर च्या हद्दवाढीमुळे समाविष्ट लोकसंख्या विचारात घेऊन कळमेश्वर- 
ब्राम्हणी नगरपरिषद, जि.नागपूर साठी तसेच, आरमोरी नगरपंचायत, जि.गडचिरोली चे नगरपरिषदेमध्ये रुपांतर 
झाल्याने समाविष्ट लोकसंख्या विचारात घेऊन आरमोरी नगरपरिषद, जि.गडचिरोली साठी संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट-५ लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०७१७२०४२८६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sachin Dattatray =: 


eca! 


Sahasrabuddhe "णक 
(सचिन द. सहतस्रबुध्दे ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 

१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. ALAA विकास विभाग) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. ATRIA TR विकास विभाग) महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.३९/नवि-१४ 


विभागीय आयुक्‍त तथा संचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, नागपूर/ गडचिरोली. 

. सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग(नवि-१८), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (नवि-१४). 


von SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


